RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक १६ ९ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर २८ , २०१८ / पौष ७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २ किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४६२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


" 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


अधिसूचना 


खाण व खनिज (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५७. 

क्रमांक गौखनि. १० / ० ९ १५ / प्र.क्र . ४७२ / ख.- खाण व खनिज (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९५७ (१ ९५७ चा ६७ ) याच्या 
कलम १५ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) नियम, २०१३ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील 
नियम करीत आहे : 


१. या नियमांना , महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) (तिसरी सुधारणा) नियम, २०१८ , असे म्हणावे . 

गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम , २०१३ यांच्या नियम ९ च्या उप -नियम (१) च्या दुसऱ्या परंतुकामध्ये, 
पुरवठा करण्याच्याच केवळ प्रयोजनांसाठी , जाहीर लिलाव न करता ” या मजकुरानंतर , “ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अथवा त्याने 
नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अभिकरणाच्या नावे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


२. महाराष्ट्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र क्षीरसागर , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४६२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २८ , २०१८ / पौष ७, 


शके १ ९ ४० 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Hutatma Rajguru Chowk, Madam CamaMarg , 

Mumbai 400 032 , dated the 28th December 2018 . 


NOTIFICATION 


MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1957 . 

No. Gaukhni. 10 /0915 /C.R . 472 /kh.— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines 
and Minerals (Development and Regulation ) Act, 1957 (67 of 1957) and of all other powers enabling 
it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Minor Mineral Extraction (Development and Regulation ) Rules, 2013, as follows, 
namely — 

1. These rules may be called the Maharashtra Minor Mineral Extraction ( Developmentand Regulation ) 
(Third Amendment) Rules , 2018 . 

2. In rule 9 of the Maharashtra Minor MineralExtraction (Development and Regulation ) Rules, 2013 , 
in sub -rule (1), in the second proviso , for the words “ to any public authority ” the words " in the name of 
any public authority or any agency nominated by it " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJENDRA KSHIRSAGAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


